दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी प्रोत्साहन 
देण्याकरीता अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मचिअ-२०२३/प्र.क्र.१०१/सां.का.१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२४ 


वाचा : १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.मचिअ-२०१२/प्र.क्र.१४१/ 

सां.का.१, दि.३०.१०.२०१३. 

२) शासन निर्णय,पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक मचिअ-२०२३/ 
प्र.क्र.१०१/सां.का.१, दि.१५.०३.२०२४ 

३) शासन निर्णय,पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक मचिअ-२०२३/ 
प्र.क्र.१०१/सां.का.१, दि.१९.०३.२०२४ 

४) महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित यांचे 
क्र.ज.वि./द.म.चि.नि.उ/२०२२/४५६, दि.२६.०७.२०२३. 

५) महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित यांचे 
क्र.ज.वि./द.म.चि.नि.उ/२०२२/४७२, दि.११.०८.२०२३. 

६) महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित यांचे 
क्र.ज.वि./द.म.चि.नि.उ/२०२२/५७५, दि.१९.१०.२०२३. 

७) महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित यांचे 
क्र.ज.वि./द.म.चि.नि.उ/२०२२/३२, दि.०२.०२.२०२४. 


प्रस्तावना: 

उपर्निर्दिष्ट दि.३०.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी प्रोत्साहन 
देण्याकरीता अर्थसहाय्य केले जाते. प्रस्तुत प्रकरणी एकूण ९३ चित्रपटांना एकूण ३०.१५ इतके सहायक 
अनुदान द्यावयाचे आहे. त्यापैकी निधी उपलब्धतेनुसार एकूण ६३ चित्रपटांना रु.२१.२१ कोटी इतके अनुदान 
वितरीत करण्यात आलेले आहे. दरम्यानच्या काळावधीत रु.४.४८ कोटी इतक्या रक्कमेचे आणखी 93 
चित्रपटांची शिफारस महामंडळाने केली आहे. त्यामुळे ९३ मधून ६३ वजा जाता ३० व नव्याने प्राप्त झालेल्या 
१३ चित्रपटांपैकी ०५ चित्रपट मिळून एकूण ३५ चित्रपटांना रु.११.४६ कोटी इतक्या रक्कमेचे सहायक 
अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी प्रोत्साहन योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात 


रु.३२.६७ इतक्या सहायक अनुदानातून एकूण १०६ चित्रपटांपैकी ६३ चित्रपटांना रु.२१.२१ कोटी इतका 
निधी महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, गोरेगाव, मुंबई यांना उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून रु.११,४६,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः मचिअ-२०२३/प्र.क्र.१०१/सां.का.१ 


(रुपये अकरा कोटी सेहचाळीस लक्ष फक्त) इतक्या रकमेचे अनुदान खालील चित्रपटांना वितरीत करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत असून, सदरचे अनुदान सशर्त आहे :- 
“अ” व “ब” दर्जा प्राप्त एकूण ३५ चित्रपट 


क्र. चित्रपट संस्थेचे नांव चित्रपटाचे नांव | दर्जा दर्जानुसार प्रत्यक्षात देय 
रक्‍कम (लक्ष) रक्‍कम (लक्ष) 
yas | 2 3 [ee] 4 & 
१ | मे. प्रवाह निर्मिती लेथ जोशी अ ४०.०० ३९.०० 
२ | मे.साई सिनेमा लालबत्ती अ ४०.०० ३९.०० 
3 | मे.अलमंड्स fevers फतेशिकस्त अ ४०.०० ३९.०० 
8 | मे.मुंबापुरी ise लिमिटेड माधुरी अ ४०.०० ३९.०० 
लॉबिलिटी पार्टनरशिप 
५ | ASU माईंडस एंटरटेनमेट सायकल अ ४०.०० ३९.०० 
६ | मे.एस.एन. प्रोडककान एल.एल.पी मन DIRT अ ४०.०० ३९.०० 
७ । मे.स्वरजाई आर्ट मीडिया प्रोडककान | शहीद भाई कोतवाळ | अ ४०.०० ३९.०० 
८ | मे.ब्लकबेरी मुव्हीज पिंपळ अ ४०.०० 38.00 
९ | मे.मुक्ता आर्टस लिमिटेड विजेता अ ४०.०० ४०.०० 
qo | मे.मिलिओरिस्ट फिल्म स्टुडिओ जयंती अ ४०.०० ३९.०० 
११ | मे.श्री कृपा प्रोडक्ठान्स विझू अ ४०.०० ३९.०० 
१२ | मे.सविना क्रिएशन wr अ ४०.०० ३९.०० 
१३ | मे.संजय दत्त प्रोडक्कान प्रा.लि. बाबा अ ४०.०० ३९.०० 
१४ | मे.युगंधर क्रिएडान्स दाह vp Fat । ब ३०.०० २९.०० 
कथा 
१५ | मे.सम्मा दिठ्ठा फिल्मस्‌ पैदागिर ब ३०.०० २९.०० 
१६ | मे.सुमि प्रोडक्ठान रात्रीचा पाऊस ब ३०.०० २९.०० 
१७ | मे.विझार्डस्‌ WSR प्रीतम ब ३०.०० २९.०० 
१८ | मे.आनंदी एंटरप्रायजेस पिटर ब ३०.०० २९.०० 
१९ । मे.अमोल कांगणे स्टुडिओज बेफाम ब ३०.०० २९.०० 
२० | मे.वंश एंटरप्रायजेस मुंब आपलळीआहे । ब ३०.०० २९.०० 
२१ | मे.श्रीष्टी मोडन पिक्‍्वर कंपनी चाबुक ब ३०.०० २९.०० 
२२ | मे.ल्युमिनीर सिनेवल्ड॑ अजिक्य ब ३०.०० २९.०० 
२३ | मे.सारेगामा इंडिया लि. झोबिवली ब ३०.०० २९.०० 
२४ | मे.प्रणाली मुव्हीज रिवणावायली ब ३०.०० २९.०० 
२५ | मे.तन्वी फिल्मस्‌ कॉफी ब ३०.०० २९.०० 
२६ | मे.नाईटी नाईन WISI सोयरीक ब ३०.०० २९.०० 
२७ | मे.क्रेक एंटरटेनमेंट प्रा.लि. करार ब ३०.०० २९.०० 
२८ | मे.पी.एम.आय.वाय ISR बेरीज वजाबाकी ब ३०.०० २९.०० 
२९ | Aa रोझ फिल्म कृतांत ब ३०.०० २९.०० 
३० | मे.राजभारती प्रोडक्हान जांभूळ ब ३०.०० २९.०० 
३१ | मे.श्री.गणेश मार्केटिंग अँण्ड बस्ता ब ३०.०० २९.०० 
फिल्मर 
३२ । मे.ए.सी.इ एंटरटेनमेट रुप नगर के चीते ब ३०.०० २९.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मचिअ-२०२३/प्र.क्र.१०१/सां.का.१ 


३३ | मे.नितिन वैद्य प्रोडक्टान टवाळ ब ३०.०० २९.०० 

३४ | मे.भलरी ose प्रा.लि. sao ब ३०.०० २९.०० 

३५ | मे.गुजर ब्रदर्स एंटरटेनमेट लगन ब ३०.०० २९.०० 
एकूण ११ कोटी ८० लक्ष | ११ कोटी ४६ लक्ष 


२. या प्रयोजनार्थ वितरीत निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र या विभागास सादर करणे बंधनकारक राहील. 
यासाठी उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत असून अवर सचिव (रोख शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. त्यांनी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी 
आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ दादासाहेब फाळके चित्रनगरी गोरेगांव मुंबई यांना सदर रक्‍कम 
एकरकमी त्वरीत वितरीत करावी. 


३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती (००) १०२, कला संस्कृती 
प्रचाळन (०३) (०७) मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी सहायक अनुदान (२२०५ १५९९) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध निधीमधून भागविण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


४. सदर खर्चास उपर्निर्दिष्ट दि.३०.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये प्राप्त अधिकारानुसार मंजूरी 
देण्यात येत आहे. तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२ एप्रिल, 
२०२३ मधील परिच्छेद ०७ व परिशिष्टातील अ.क्र.१ मधील तपासणी सूचीतील क्र.१,२,३,४,५,९ व १० ची 
पूर्तता होत असून उर्वरीत परिच्छेद व परिशिष्टातील अटी सदर प्रकरणी लागू होत नाहीत. 


५. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ.सं.क्र.१८७, दि.१४.३.२०२४ आणि वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७६/२०२४/व्यय-१५, दि.२७.०३.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०३३११२३२१४६१२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL DEPARTMENT, 


PANDURANG CHAVAN क माच 
(गो. पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, 
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी,गोरेगांव (पूर्व) मुंबई- ४०००६५. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मचिअ-२०२३/प्र.क्र.१०१/सां.का.१ 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 


3) 
) 
) 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 


S 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

qo) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई - (यांना उक्त 
अनुदानाची रक्‍कम BDS व्दारे उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भातील कार्यवाहीसाठी अग्रेषित) 

११) कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवड नस्ती (सां.का.१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


